सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान 
शिपाई जोतीराम विनायक साळुंखे, जि. सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४५/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६.१०.२०२०. 


वाचा- 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम १०९९/१६६१/प्र.क्र.१२६/९९/२८, 
दिनांक ०४.१०.२०००. 

२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/८५७, 
दि. ०८/१०/२०२०. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन दिनांक ०४.१०.२००० च्या शासन निर्णयानुसार देशातील कोणत्याही क्षेत्रात 
अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मोहिमेत/चकमकीत मे १९९९ पासून अपंगत्व आलेल्या, सैन्य दलातील तसेच 
सीमा सुरक्षा बळ व इतर निमलष्करी दलातील महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या अपंगत्व प्राप्त 
जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार रु.१.०० लक्ष व रु.३.०० लक्ष इतकी आर्थिक मदत 
अनुज्ञेय आहे. 


शासन निर्णय:- 

सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक ०८/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त 
शिपाई जोतीराम विनायक साळुंखे या जवानास आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४५/२८ 
क्र नाव व पत्ता अपंगत्व प्राप्त दिनांक, मोहिम व 
ठिकाण 
८०२५९७-ए २७ ऑक्टोबर, २००८ १,००,०००/- 
शिपाई कुपवाडा सेक्टर, जम्मू काश्मिर 
जोतीराम विनायक साळुंखे | (OP RAKSHAK) येथे तैनात असताना 
मु. घिगेवाडी पो. पिंपोडे बु., | त्यांची Sara रायफळ जमिनीवर पडून 
ता. कोरेगाव जि. सातारा | त्यामधून गोळी सुटल्याने डाव्या पायाचे 
हाड तुटल्याने ३०% अपंगत्व आले 


एकूण 


रक्‍कम रुपये 


२. उपरोक्त रु. १,००,०००/- (रुपये एक लक्ष फक्त) रक्‍कमेपैकी Yo % म्हणजे रु. ४०,०००/- 


(रुपये चाळीस हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ६०% रक्‍कम म्हणजे रु. ६०,०००/- 


(रुपये साठ हजार फक्त) मुख्यमंत्री सहायता ( कारगिल ) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत 


बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या Lea होणारा खर्च 


रुपये, ४०,०००/- (रुपये चाळीस हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक 


सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा 
योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या 


जवानांच्या विधवांना/अवळलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५२६०८) 


५० - इतर खर्च "या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 


सातारा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, 


सामान्य प्रशासन दिनांक ४.१०.२००० मधील मार्गदर्डक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४५/२८ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२७१२०७०३४७०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev R 
Keluskar 


0: 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, सातारा, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 
१०. २८०२५९७-ए शिपाई जोतीराम विनायक साळुंखे मु. घिगेवाडी पो. पिंपोडे बु.,ता. कोरेगाव 
जि.सातारा 
११. निवड नस्ती (२ प्रती). 


oc av AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


